शासन व्यवहारात देवनागरी लिपी व वर्णमालेनुसार 
मराठी हस्तलेखन, टंकलेखन, मुद्रण, संगणक 
इत्यादींसाठी स्वीकारलेली देवनागरी लिपी व 
वर्णमालेच्या दिनांक १०.११.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयाच्या अंमलबजावणीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कपासू-२०२०/प्र.क्र.५६/भाषा-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. ०२ जानेवारी, २०२३ 


वाचा:- समक्रमांक दि.१०.११.२०२२ रोजीचा शासन निर्णय 


प्रस्तावना:- 
विभागाच्या दि. १०.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासन व्यवहारात देवनागरी लिपी व 


वर्णमालेनुसार मराठी SHIGA, टंकलेखन, मुद्रण, संगणक इत्यादींसाठी स्वीकारलेली देवनागरी लिपी व 


वर्णमाला अद्ययावत करण्याबाबत निदेठा देण्यात आले आहेत. सदर निदेशांच्या अंमळबजावणीतीळ 


अडचणींचा विचार करुन, सुधारीत वर्णमालेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन [नणंय:- निर्णय:- 
सर्व शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, शौक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, मंडळे, महामंडळे, 


प्राधिकरणे, मराठी पाठ्यपुस्तके इत्यादींमध्ये तसेच ज्या ज्या ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर होतो अथवा 


भविष्यात HST जाणार आहे sean सर्व ठिकाणी हस्तलेखन, टंकलेखन, मुद्रण, संगणक इत्यादींसाठी 


देवनागरी लिपीतील प्रमाणीकृत मराठी वर्णमालेचा, अक्षरमालेचा व अंकांचा शासनाने स्वीकार केला आहे. 


त्या अनुषंगाने वर्णमालेच्या संदर्भातील स्पष्टीकरणे तसेच विशिष्ट अक्षरांच्या लेखनाबाबतच्या सूचना, 


स्वरचिन्हे, जोडाक्षरे, वर्णक्रम, लेखनात वापरावयाची विरामचिन्हे व अन्य चिन्हे, अंक, अंकांचे अक्षरी लेखन 


इत्यादींविषयीच्या अंमलबजावणीसाठी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ०६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कपासू-२०२०/प्र.क्र.५६/भाषा-२ 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०१०२१७१८१५९८३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस र व नावाने, काडा 
RAJASHRI घालन ल 
UDAY BAPAT & 
(राजश्री बापट) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


1६0199६666505६8470, 
345 CO6BBD6C5983FE47BAD042 
cn=RAJASHRI UDAY BAPAT 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३. मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. मंत्री, मराठी भाषा यांचे स्वीय सहायक 
५. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
६. सर्व सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ (विधानपरिषद/विधानसभा), मुंबई 
७. समिती प्रमुख, मराठी भाषा समिती, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
१०.सर्व विभागीय आयुक्‍त 
११.सर्व जिल्हाधिकारी 
१२.सर्व मंत्रालयीन विभाग-त्यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख, मंडळे, महामंडळे, 
प्राधिकरणे आणि कार्यालयप्रमुखांच्या निदर्शनास सदर शासन निर्णय आणावा. 
१३.प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 
१४.प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 
१५.प्रबंधक, लोकायुक्‍त/उप लोकायुक्त, मुंबई (पत्राने) 
१६.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
१७.सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा/विधानपरिषद), मुंबई (पत्राने) 
१८. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१९.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, मुंबई 
२०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
२१.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२३.अध्यक्ष,अखिल भारतील मराठी साहित्य महामंडळ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कपासू-२०२०/प्र.क्र.५६/भाषा-२ 


२४.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, मुंबई 
२५.भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई 

२६.संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 

२७.सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 
२८. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 
२९.निवड नस्ती/कार्यासन भाषा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


